रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ : शासन Vey, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ, दिनांक ०२.०२.२०२४. 


शासन आदेशा. 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोळ-१अ, दिनांक 
02.02.2028, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप 
अधीक्षक”यहायक पोलीस आउुक्त (निकास ”या संवर्गातील रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (४) 
मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र.  रा.पो.से. अधिका-याचे | शासन आदेशा, गृह विभाग, बदलीने 
नाव क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/ सुधारित पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) पोल-१अ, दि.०२.०२.२०२४, 
यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने 
पदस्थापना 


(१) (२) (३) (3) 
१, | सोनाली तुकाराम कदम | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


खेड, जि. रत्नागिरी सातारा ग्रामीण 
२. । मयूर सिद्राम भुजबळ =| उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
सातारा शहर नवी मुंबई 
3. | सुहास त्रिबकराव शिदे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
सातारा ग्रामीण धानोरा, जि. गडचिरोली 


२. पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (४) 
पोलीस अधीक्षक/पोळीस उप आयुकत (असंवगी 
| . | कल्पना सुनिल बारवकर | Ware, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, पोलीस उप आयुक्त, 
नानवीज, दौंड अमरावती शहर 
पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (ATA) 
२. | प्रवीण विनायक तेजाळे सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, 
नागपूर शहर बृहन्मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 


अ.क्र. । रा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (3) (४) 
३. । राजन हिंदुराव सस्ते पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, सांगली खेड, जि. रत्नागिरी 
४. । गजानन तुळशीराम सहायक पोळीस आयुक्‍त, । अपर पोलीस अधीक्षक (ए.ट.प.), 
राठोड नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत निवडणूक 
आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेडा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न(२) यामधील 
परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याशी विचारविनिमय 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१५२१४४०८८०२९ असा आहे. हा 
शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEPARTMENT, 


5 .4.20=c6al 6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 1844932 


735ad885627, postalCode=400032, st=Maharash 


INumber=8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D1B95322 
E66D2CCSEDF89ADOD79E, ‘SWAPNIL GOPAL BORSE 


Date: 2024.02.15 21:53:06 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


प्रत- 
१) सर्व पोलीस आयुक्‍त 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोलीस उप महानिरीक्षक. 
४ सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित रा.पो.से. पोलीस अधिकारी (WaT यहायंवाळक] WERE राज्या यांच्यायार्फत/ 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


